नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर 
अखर्चित निधी शासनजमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११९८/प्र.क्र.३०/नवि-०४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ जून, २०१८ 
संदर्भ :- 


(१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक बीजीटी-२०१५/प्रक्र.७१/अर्थसंकल्प-२ 
दिनांक ०४ मार्च, २०१५ 

(२) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण ११९८/प्र.क्र.३०/नवि-४, 
दिनांक १२ मार्च, २०१८ 


शासन निर्णय :- 


नगर विकास विभागाकडून विविध योजनांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या विनियोग विहित कालावधीत न केल्यामुळे अशा अखर्चित झालेल्या निधी संदर्भात 
करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सविस्तर सूचना व कालमर्यादा समक्रमाकाच्या दिनांक १२ मार्च, २०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये २०१३-१४ व त्यापूर्वीच्या वर्षात राज्यातील 
महानगरपालिका/ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांना नगर विकास विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला 
व अद्याप अखर्चित असलेला निधी तात्काळ व कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १७.०३.२०१८ पूर्वी शासन 
जमा करावा, SAM सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


२. याबाबत आढावा घेताना असे निदर्शनास आले की, बहुतांश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा 
अखर्चित रकमा अद्याप परत केल्या नाहीत. त्याकरीता त्यांनी अखर्चित रकमा जमा करण्याच्या 
लेखाशीर्षाबाबत संदिग्धता असल्याचे कारण निदर्शनास आणले आहे. यासंदर्भात आवश्‍यक आदेशा शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक बीजीटी-२०१५/प्रक्र.9१/ अर्थसंकल्प-२ दिनांक ०४ मार्च, २०१५ अन्वये 
देण्यात आले आहेत. (प्रत सोबत जोडली आहे.) त्यानुसार मागील वर्षामधील अखर्चित निधीचा परतावा 
शासन खाती करताना संबंधित खर्चाच्या मुख्य लेखाश्ीर्षाखाली "गौणशीर्ष ९१२-अखर्चित निधीची वजा 
वसूली "असे नमूद करून भरणा करण्यात यावा. 


३. सबब, राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, २०१३-१४ व त्यापूर्वीच्या वर्षात नगर 
विकास विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला व अद्याप अखर्चित असलेला निधी तात्काळ व कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक ०८.०६.२०१८ पूर्वी वरीलप्रमाणे शासन जमा करावा. 


४. यानुसार शासनजमा केलेल्या अखर्चित निधीबाबतचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्रानुसार, आयुक्‍त 
तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सादर करण्यात यावा. यासंदर्भात संबंधित 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्यावर त्यांच्या जिल्ह्याबाबत व संबंधित उपप्रादेशिक संचालक नगर परिषद 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११९८/प्र.क्र.३०/नवि-०४ 


प्रशासन यांच्यावर त्यांच्या विभागाबाबत समन्वयाची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. त्यांनी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जमा केलेल्या अखिर्चित रकमांबाबतचा तपज्ञील मिळवून आयुक्‍त 
तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे दिनांक १२.०६.२०१८ पर्यंत सादर करावा. 
आयुक्‍त तथा संचालक नगर परिषद संचालनालय याबाबतचा एकत्रित अहवाल नगर विकास विभागास 
दिनांक १५.०६.२०१८ पर्यंत निश्चितपणे सादर करावा. 


द. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०४१४२८०५६३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Pandurang . 
Jotiba Jadhav ८५५ 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी 
१४. सर्व उपप्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 
१५. अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुंबई 
१६. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१७. सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१९. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा 
२०. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपंचायती 
२१. निवडनस्ती, (नवि-०४). 


303333 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११९८/प्र.क्र.३०/नवि-०४ 
विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११९८/प्र.क्र.3०/नवि-०४, दिनांक ०४.०६.२०१८ सोबतचे) 
अखर्चित निधी शासनजमा केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 


मनपा/ नपा/नपं चे नाव:- 
द त छासन जमा = 
अ.क्र or योजनेचे नाव केलेला निधी Pout दिनांक 
(रूपये कोटीत) 
एकूण 


प्रमाणित करण्यात येते की, वरीलप्रमाणे २०१३-१४ व तत्पूर्वीच्या वर्षांचा नगर विकास 
विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला सर्व अखर्चित निधी शासन जमा केला असून त्या 
कालावधीतील कोणताही अखर्चित निधी या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे शिल्लक 
नाही. 


सही/- 
आयव. ५ ५- महानगरपालिका/ 
मंग्या धिका cea cx aide clare नगरपरिषद/ 
गृंख्यांधिकारी see alee नगरपंचायत 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अतिप्रदान व अखर्चित (अर्थसंकल्पीत) निधीचा 
परतावा शासनास भरणा (जमा) करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः बीजीटी-२०१५/प्र.क्र.७१/अर्थसंकल्प-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, “ “> 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: ०४ मार्च, २०१५ 
परिपत्रक 

मंत्रालयीन विभागाकडून अखर्चित निधीचा परतावा शासन खाती जमा करण्यासाठी जमा 
लेखाशिर्ष अवगत करण्याबाबत मार्गदर्शन /अभिप्रायार्थ नस्त्या वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येत 
आहेत. त्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सदर निधी हा शासनाच्या उत्पन्न तथा कर अथवा 
करेतर महसूल तथा जमा (Receipts) पैकी नसल्याने तो जमेच्या लेखाशिर्षाखाली शासनास 
भरणा करणे संयुक्तीक नाही. तसे केल्यास जमा/महसूल अकारण वाढल्याचे दिसून येते व जमेचे 
अंदाज/सुधारित अंदाज अवास्तव असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अतिप्रदानाची तथा शिल्लक 
निधीची वसूली व अखर्चित निधीचा परतावा शासन खाती भरणा करणेबाबत महालेखापालांकडील 
प्रकाशीत मुख्य व गौणशिर्ष सूचीच्या पुस्तकातील (List of Major and Minor Heads of 
Accounts) सर्वसाधारण सूचनांबाबत परिच्छेद 3.90 मध्ये निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे भरणा करण्यात यावा. 

१) चालू वर्षातील अति प्रदानाची वसूळी व अखर्चित निधीचा परतावा शासन खाती भरणा 
करतांना संबंधित खर्चाच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्चातील कपात (Reduction in 
the &९0७॥]ता(॥७)असा नमुद करुन भरणा करण्यात यावा. 
मागील वर्षातील अति प्रदानाची वसूल व अखर्चित निधीचा परतावा शासन खाती भरणा 
करतांना संबंधित खर्चाच्या मुख्यलेखाशिर्षाखाली अनुक्रमे गौणशिर्ष ९११- 
अतिप्रदानाची वजा वसूली व ९१२- अखर्चित निधीची वजा वसूली असे नमुद करुन 
भरणा करण्यात यावा. 

२. यापुढे शिल्लक व अखर्चित निधी शासन जमा करणेबाबत मार्गदर्शनार्थ /अभिप्रायार्थ नस्त्या 
वित्त विभागाकडे न पाठविता वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

३. प्रस्तुत शासन परिपत्रक महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र यांच्या सहमतीने 
(अनौपचारीक संदर्भ क्र. सं: ख.वि/चा-१/वित्त विभाग/यूओआर-२०१/२०१४-१५/ २४१, 
दिनांक २.३.२०१५) निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥//५/.गा या चा89ा॥॥1१4.0०/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०३०४१६१९११२४०५ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJ 
~— 


A S H O K Digitally signed by ASHOK NARAYAN 
BHOSALE 
DN: c=IN, o=Government Of 


NARAYAN 100000 ipo 
BHOSALE Date: 20158.08 102996 40530 
(अ. ना. भोसले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीजीटी-२०१५/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प-२ 


२) सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प शाख), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र-२,नागपूर 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई ee 

७) संचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक झाखा,नवीन प्रशासन भवन,५वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई. 

८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) निवड नस्ती, अर्थसंकल्प-२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


